तालुका बिज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर 
फळरोपवाटिका स्थापन करणेस मान्यता 
मिळणेबाबत. -- शासन शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५१/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्रमांक फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५१/१३-अ, दि.६/३/२०१९. 
2) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/फलो-२/नर्सरी स्था./१५८/१८, 
दि.२८/०१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५१/१३-अ, दि. १६/३/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये चाविद्रा,व तिसंगी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 


आणि पिंप्री, ता.धुळे, जि. धुळे व शिरपूर, ता. शिरपूर,जि. धुळे, या तालुका बिज गुणन 


केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयात परिच्छेद १ खालीप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


१. तालुका बीज गुणन केंद्राचे फळरोपवाटिकेत रुपांतर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे 


या ऐवजी " तालुका बीज गुणन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर फळरोपवाटिका स्थापन करण्यास" पुढील 


प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तसेच तक्त्यामधील अ.क्र. २ मध्ये तालुका बीज गुणन केंद्र तिसंगी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे 


ऐवजी "तालुका बीज गुणन केंद्र, तिसंगी, ता.खेड, जि. रत्नागिरी" असे वाचावे. 


३. शासननिर्णयातील परिच्छेद.क्र.२ मध्ये अटी शर्तीमधील क्र.४ वगळण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयाच्या प्रती मध्ये खालील अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. ३ विभागीय सहसंचालक, ठाणे विभाग,ठाणे व नाशिक विभाग,नाशिक. 
अ.क्र.४. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे,धुळे व रत्नागिरी 


अ.क्र. ७ वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे,धुळे व रत्नागिरी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः फरोवा-२०१९/प्र.क्र.५१/१३-अे, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक hb महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१११११२५४१६७६०१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Oo Oo 
Oo O 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.11.11 12:58:08 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रक), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
. विभागीय कृषी सहसंचालक,ठाणे विभाग, ठाणे. 

. विभागीय सहसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 

. विभागीय सहसंचालक, कोकण विभाग, कोकण 

. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, ठाणे 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,धुळे 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,रत्नागिरी 
.महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
.महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर, 


वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / धुळे/ रत्नागिरी 

संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 

सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


